Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , 


अंक ४ ]] 


गुरूवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , शके १९ ४० [ पृष्ठे १९ , किंमत : रुपये १०-00 


.. 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
नाही . 


१-१ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-१९ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र . ३३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक विभुअ-बें.प्र .- कावि - ५०७-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ च्या ३० ) याच्या कलम -३ खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


अ .- एक -१ ( २९ २४ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २४-३० , २०१९ / माघ ४-१० , शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची आवश्यकता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत .(विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या जमिनीच्या भागाच्या कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० 
च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०१८-१९ , गाव वनोजा, तालुका राळेगांव , जिल्हा यवतमाळ 
अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२० ९ / १ 


११३ 


एकूण . 


११३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


बेंबळा प्रकल्प , ता . बाभुळगांव , जि . यवतमाळ. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


का . अ . बेंबळा पाटबंधारे विभाग , यवतमाळ . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांना सिंचनासाठी फायदा 
करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच 
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत आहे . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

नविन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 


सूट आहे. 


अनुसूची- पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( १) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 


निरंक 


अधिका -याचे पदनाम 


( २ ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


( ३) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात निरंक 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विशेष नोंद :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ),बेंबळा प्रकल्प , यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , 


यवतमाळ : 


दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ . 


यवतमाळ . 


यांजकडून 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र . ३४ . 

जमाबंदी 

आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , 
वाचा : - ( १) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३-प्र . क्र . १९ - ल-१ दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ . 

( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म.राज्य) पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्र . एस.व्ही.सी.आर.-४३२३- स- ४-९ ४ , 

दिनांक २२ सप्टेंबर १९९ ४ . 


( ३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म . राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . सि.टि.एस.- सी.आर.-४१-स.पु.अ. 

गावठाण ० ९ -दिनांक २६ मे २०० ९ . 


( ४ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . गावठाण - परिरक्षण -३७-२०१५ , 

दिनांक १३ ऑगस्ट २०१५ . 


( ५) उपसंचालक भूमि अभिलेख अमरावती प्रदेश, अमरावती यांचेकडील पत्र क्र . न.भू.१ -परी प्रस्ताव- कावि ३२८-२०१७ 

दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ व दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


क्र .- गावठाण - अधिसुचना-प.नों ६ ९ -२०१८. 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९ ३-प्र.क्र . १९- ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुरर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना एस.व्ही.सी.आर-४३२२- स-४-९ ४ , 
दिनांक २२ - सप्टेंबर १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत व 
महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०००-१८४ -प्र.क्र . १५५- ल -१, दिनांक २९ जुलै २००८ नुसार ३२ 
तालुक्यापैकी तिवसा या तालुक्याची निर्मिती झाली आहे. त्यानुसार इकडील अधिसूचना क्र . सि.टि.एस.- सी.आर.- ४१ - स.पु.अ.- गावठाण ० ९- पुणे दिनांक २६ 
मे २००९ नुसार तिवसा सजाची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांतील गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१९/ माघ ४-१० , शके १९ ४० 


उपसंचालक भूमि अभिलेख अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , तिवसा यांचे अधिनस्त सजा 
प . भू. तिवसा मध्ये मौजा सातरगांव हे गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा प . भू. तिवसा मध्ये मौजा सातरगांव हे गांव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, तिवसा 
मध्ये समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


जिल्हा 


सजा प.भू. तिवसा , ता . तिवसा , जिल्हा अमरावती मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील . 
तालुका कार्यालयाचे 

सद्या परिरक्षणासाठी परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 
नांव उपलब्ध ( पुनर्रचनेपुर्वी) 


शेरा 


घ्यावयाचे गाव 


सजा 


सजा 


गांवे मिळकती गांव मिळकती 
( ५ ) 

( ६ ) 


गांवे मिळकती 

( ७ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ८ ) 


१ 


अमरावती 


५२७ 


तिवसा 


तिवसा उप अधीक्षक तिवसा 

भूमि 
अभिलेख 
तिवसा 


तिवसा १०८३ सातरगाव 
तळेगाव ८ ९ ५ 
( ठाकूर ) 


तिवसा 
तळेगाव 
( ठाकूर ) 


१०८३ 
८ ९ ५ 


मोझरी १००६ 


मोझरी 


१००६ 


६ ९ ५ 


शिरजगाव ६ ९ ५ 
( मोझरी) 


शिरजगाव 
(मोझरी ) 


व - हा 


१२६८ 


व - हा 


१२६८ 


कु - हा १४६५ 


कु - हा 


१४६५ 


मार्डी 


५ ९ ७ 


मार्डी 


५ ९ ७ 


शेंदूरजना ६२१ 


शेंदूरजना 


६२१ 


बाजार 


बाजार 


वरखेड ७२५ 


वरखेड 


७२५ 


शिवणगाव ६६६ 


शिवणगाव 


६६६ 


सातरगाव 


५२७ 


नव्याने सामिल 


१ गाव 


५२७ 


एकूण ९ ०२१ 
१० गावे 


एकूण ११ 


९ ५४८ 


गांवे 


तसेच सनद फी रुपये रु . ३,४६,५८०/- वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० जानेवारी २०१९ पासून होणेची आहे. 


पुणे 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ . 


एस . चोक्कलिंगम् , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य), पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१ ९/ माघ ४-१० , शके १ ९ ४० 


५ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा., अ , क्र . ३५ . 

कार्यकारी अभियंता, यांजकडून 

अधिसूचना-३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक ५८ - उवपावि - तांशा- १ - अधि - ३-२०१९ . – 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने असे निश्चित केले की , महाराष्ट्र राज्य सिंचन व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ५,६,७ , आणि नियम -३ नुसार 
पाणी वापर संस्थांना, गुरूत्वाकर्षणाने वाहणा- या पाण्याचा उर्ध्ववर्धा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्राच्या क्षेत्रफळाची निश्चिती सहकारी पाणी 
वापर संस्थेनिहाय करून देण्यासाठी मी , पी . पी . पोटफोडे, कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग , अमरावती याद्वारे घोषित करतो की , उर्ध्व 
वर्धा प्रकल्प अंतर्गत उजवा कालव्याचे लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थांना वापरण्यासाठी अधिसूचित करण्यात येत आहे . आणि असे सूचित करतो की , 
पाणी वापर संस्थानिहाय अद्ययावत नकाशे, लाभधारकांची यादी त्यांचे लाभक्षेत्र , हे ग्राम पंचायत तहसील कार्यालय ,सिंचन शाखा ,सिंचन उपविभाग व 
विभागीय कार्यालयात सूचना फलकावर पाहणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

त्याअर्थी, आता , मी , पी . पी . पोटफोडे, कार्यकारी अभियंता , उर्ध्ववर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती याद्वारे घोषित करतो की , कोणतीही सक्षम 
यंत्रणा वैयक्तिक शेतीधारकास किंवा असे लाभक्षेत्र धारण करणा - या शेतक - यास पाणी पुरवठा करणार नाही , आणि केवळ सहकारी पाणी वापर 
संस्थामार्फत पाणी पुरवठा केल्या जाईल . पाणी वापर संस्थाचे सर्व बंधने सर्व लाभधारकावर व लाभक्षेत्र धारण करणा- यावर बंधनकारक राहील . 

कोणत्याही लाभधारकास किंवा व्यक्तीस या अधिसूचनेसंबंधी किंवा त्याच्या भागासंबंधी काही सूचना किंवा हरकती असल्यास अधिसूचना 
राजपत्रात घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत संबंधिताने, अधीक्षक अभियंता, उर्ध्ववर्धासिंचन मंडळ, अमरावती यांच्याकडे लेखी निवेदन दयावे. 

अनुसूची 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव : उर्ध्व वर्धा प्रकल्प- उजवा मुख्य कालवा 
पाणी वापर संस्थेचे नाव : जय इंद्रपुरी पाणी वापर सहकारी संस्था , सातरगाव , ता . तिवसा 

पाणी वापर संस्थेचे 

एकूण 

क्षेत्र : ४२०.६२ हे . 
मुख्य कालवा/ लघुकालवा/ विमोचक क्रमांक गाव , सर्व्हे नं ./ गट नं . पाणी वापर संस्थेचे 
उपलघुकालवा/वितरीका 

क्षेत्र 

( सी . सी . ए .) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . 


३ 


आर 


करजगाव 


फत्तेपूर लघु कालवा 


डावा-१ 


५४ 
२० 
३१ 
२२ 
२८ 


३०० 
० २० 
० ९ ० 
२०० 
३६० 


एकूण . 


९ ७० 


डावा-२ 


३३ 


० ९ ० 
३०५ 


४८ 


एकूण .. 


३ ९ ५ 


उजवा-१ 


३१० 


३३ 
३१ 


० ८० 


२ ९ 


१ ९ ७ 


४६ 


१४० 


एकूण . 


७२७ 


अ .- एक -२ ( २९ २४ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २४-३० , २०१९/ माघ ४-१० , शके 


१ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


अंत्य 


३१ 


१०० 


३५ 


२०० 


एकूण 


३०० 


सुलतानपूर 


उजवा-२ 


६ 


१०६२ 


काटसूर 
लघु कालवा क्र .१ 


७ 


२६५ 


२७ 


१०० 


२२ 


१३२ 


एकूण . 


१५ ५ ९ 


उजवा-२ अ 


७ 


४ ७२ 


८ 


४६९ 


३ 


५०० 


एकूण . . 


१४ ४१ 


उजवा-३ 


९ 


५० ९ 
३२६ 


२ 


११ 


१५५ 


१० 


१ ९ ५ 


२० 


०३२ 


२१ 


१६० 


एकूण . . 


१३ ७७ 


उजवा-५ 


९ 


१६० 


११ 


० ७८ 


२० 


४ १३ 


एकूण .. 


६५१ 


काटसूर 


उजवा-६ 


१० 


३३५ 


१२ 


४ ५० 


१४ 


२५९ 


१५ 


२५९ 


एकूण . 


१३ ९ ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


उजवा-७ 


३० 


२०० 


३१ 


१२० 


३२ 


१ ९ ० 


२ ९ 
१६ 


६०० 
५५० 


१५ 


० ६२ 


एकूण 


१७ २२ 


उजवा-८ 


२८ 


५२० 


३१ 
३२ 
२६ 


५ १५ 
५६० 


१२० 


एकूण . . 


१७ १५ 


सुलतानपूर 


डावा-१ 


१ ९ 


२६८ 


२४ 


० ७२ 


फत्तेपूर 


२३ 


३ ९ ३ 


२४ 


० ६२ 


काटसूर 


१० 


२१९ 
४०२ 


१२ 


१३ 


२ ७३ 
२०८ 


२४ 


१५ 


१०० 


२३ 


० ८३ 


एकूण .. 


२० ९ ० 


डावा-२ 


१५ 


१८ 


४३३ 
५ ५० 
२५० 


१७ 


एकूण 


१२ ३३ 


अंत्य १ 


१ ९ 


८ ८२ 
२२० 


२० 


२२ 


७५८ 


२७ 


१४७ 


एकूण .. 


१ ९ ८७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २४-३० , २०१९/ माघ ४-१० , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


अंत्य-२ 


१७ 


४ ७६ 


२८ 


६१२ 


एकूण 


१० ८८ 


सुलतानपूर 


काटसूर 


उजवा-२ 


२१ 


१० १५ 


उप लघुकालवा क्र . १ 


एकूण . 


१० १५ 


काटसूर 


उजवा-२ 


९ 


१ २२ 


८ 


८ ४४ 


७ 


३२१ 


एकूण 


१२ ८७ 


उजवा-३ 


५ 


७ ९ १ 


६ 


३०१ 


७ 


१ २० 


एकूण . . 


१५ १२ 


सुलतानपूर 


डावा-१ 


११ 


५८९ 


२० 


२०० 


९ 


२३३ 


५ 


४४० 


एकूण . . 


१४ ६२ 


काटसूर 


अंत्य 


२ 


१३० 


३ 


३४१ 


४ 


७ १० 


एकूण .. 


११८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , शके १९ ४० 


९ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


हे.आर 


सुलतानपूर 


काटसूर उप लघुकालवा 


उजवा-१ 


१८ 


० ४८ 


१ ९ 


३६१ 


फत्तेपूर 


२३ 


३७१ 


२४ 


४२६ 


एकूण . 


१२ ०६ 


सुलतानपूर 


डावा-१ 


१३ 


० १८ 


१६ 


० ४८ 


१७ 


१८९ 


१८ 


४ १५ 


एकूण . 


६७० 


फत्तेपूर 


डावा-२ 


२४ 


२६३ 


२५ 


७६७ 


२६ 


७ १६ 


एकूण .. 


१७४६ 


डावा-३ 


२१ 


९ ३३ 


२३ 


०६६ 


एकूण 


९ ९९ 


अंत्य 


१ ९ 


५५४ 


२२ 


१० १ ९ 


१५ 


१८० 


एकूण 


१७५३ 


सुलतानपूर 


डावा-१ 


१३ 


१४० 


काटसूर 
उप लघु कालवा ३ 


१४ 


३८० 


१५ 


१ ९ ० 
६१६ 


१६ 


एकूण . 


१३२६ 


अ .- एक -३ ( २ ९ २४ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , शके 


१ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


जावरा 


डावा-२ 


२ ९ 


३६० 


२८ 


४ ९ ८ 


३० 


११५० 


२७ 


० ८० 


३१ 


४ ९ ० 


एकूण .. 


२५ ७८ 


फत्तेपूर 


उजवा-१ 


२६ 


४ ६० 


२७ 


२७३ 


२८ 


६ ०८ 


१६ 


२३८ 
८५० 


१७ 


एकूण . . 


२४ २ ९ 


जावरा 


अंत्य 


२७ 


२७० 


२८ 


२०० 


२ ९ 


१०० 


एकूण . . 


५७० 


वणी 


काटसूर लघुकालवा २ 


उजवा-१ 


४८ 


८०० 


४ ९ 


१७५ 


सातरगाव 


५४ 


१३० 


५५ 


१६० 


५६ 


२०० 


एकूण . 


१४ ६५ 


वणी 


डावा-१ 


५० 


२०० 


५१ 


४ २८ 


५३ 


२१० 


एकूण . 


८ ३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


उजवा-२ 


५१ 


३६० 


५२ 


२ १० 


एकूण 


५७० 


. 


अंत्य 


५४ 


२३० 
५६५ 


५५ 


एकूण .. 


७ ९ ५ 


विमोचकनिहाय गोषवारा 
जय इंद्रपुरी पाणी वापर सहकारी संस्था, सातरगाव, ता . तिवसा, जि . अमरावती 


कालव्याचे नाव 


विमोचक क्र . 


अ . क्र . 
( १ ) 


सा . क्र . 
( ४ ) 


लाभधारक संख्या 

( ५ ) 


क्षेत्र 
( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


फत्तेपूर लघुकालवा 


डावा-१ 


७ 


९ ७० 


डावा-२ 


३ 


३ ९ ५ 


२१० मी . 
५१० मी . 
५१० मी . 
१२०० मी . 


७ 


७ २७ 


उजवा-१ 
अंत्य 


२ 


३०० 


एकूण .. 


१ ९ 


२३ ९ २ 


___ 


२ 


काटसूर लघुकालवा क्र .१ 


उजवा-१ 


१५ 
१३ 


१५ ५ ९ 
१४ ४१ 


उजवा-२ अ 


उजवा-३ 


२० 


उजवा -५ 


५ 


१३ ७ ९ 
६५१ 
१३०३ 


उजवा-६ 


९ 


उजवा-७ 


२४० मी . 
५७० मी . 
८१० मी . 
११४० मी . 
१७७० मी . 
२४३० मी . 
२५६० मी . 
१३५० मी . 
२५६० मी . 
२८५० मी . 
२८५० मी . 


१२ 


१७ २२ 


उजवा-८ 


२१ 


१७१५ 


डावा-१ 


१६ 


२० ९ ० 


११ 


१२३३ 


डावा-२ 
अंत्य -१ 
अंत्य-२ 


१६ 


१ ९ ८७ 


९ 


१० ८८ 


एकूण 


१४७ 


१६१ ६८ 


३ 


काटसूर उप लघुकालवा क्र .१ 


उजवा-१ 


९ 


१० ५५ 


उजवा-२ 


११ 


१२ ८७ 


३ ९ ० मी . 
४२० मी . 
७५० मी . 
४२० मी . 
७५५ मी . 


१४ 


उजवा-३ 
डावा-१ 
अंत्य 


१५ १२ 


१४ ६२ 


२३ 
१५ 


११८१ 


एकूण . 


७२ 


६४ ५७ 


. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , शके १९ ४० 


विमोचकनिहाय गोषवारा – चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 
हे . आर 


४ 


काटसूर उप लघुकालवा क्र . २ 


उजवा-१ 


११ 


१२०६ 


डावा-१ 


९ 


६७० 


डावा-२ 


१२० मी . 
१०० मी . 
४२० मी . 
७५० मी . 
९ ३० मी . 


२४ 


१७४६ 


१० 


९९८ 


डावा-३ 
अंत्य 


२० 


१७५३ 


एकूण . . 


६३ ७४ 


७४ 
___ 


५ 


काटसूर उप लघुकालवा क्र .३ डावा-१ 


१५० मी . 


१४ 


१३ २६ 


डावा-२ 


२ ९ 


२५ ७८ 


५८५ मी . 
७४० मी . 
८ ९ ५ मी . 


२० 


उजवा-१ 
अंत्य 


२४ २ ९ 


७ 


५ ७० 


एकूण 


७० 


६ ९ ०३ 


|||3|"४४है 


६ 


काटसूर लघुकालवा क्र .२ 


उजवा-१ 


१५ 


१४ ६५ 


डावा-१ 


७ 


८३८ 


४५० मी . 
४५० मी . 
६४० मी . 
१०५० मी . 


४ 


५७० 


उजवा-२ 
अंत्य 


६ 


८ ९ ५ 


एकूण .. 


३२ 


३७ ६८ 


अ . क्र . 
( १ ) 


कालवेनिहाय गोषवारा 
कालव्याचे नाव 

लाभधारक संख्या 
( २ ) 

( ३ ) 


क्षेत्र 
( ४ ) 


हे . आर 


१ 


१ ९ 


२३ ९ २ 


२ 


१४७ 


१६१६८ 


३ 


७२ 


६४ ५७ 


फत्तेपूर लघुकालवा 
काटसूर लघुकालवा क्र .१ 
काटसूर उपलघुकालवा क्र .१ 
काटसूर उपलघुकालवा क्र . २ 
काटसूर उपलघुकालवा क्र .३ 
काटसूर लघुकालवा क्र .२ 


४ 


७४ 


६३ ७४ 


५ 


७० 


६ ९ ०३ 


६ 


३२ 


३७ ६८ 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . 


४१४ 


४२०६२ 


अमरावती : 
दिनांक ४ जानेवारी २०१९ . 


पी . पी . पोटफोडे, 

कार्यकारी अभियंता, 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग , 

अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१ ९/ माघ ४-१० , शके १ ९ ४० 


93 


ITT 9 ( 31. a . g ) 7. 91. 97., 37 , 5. Z & . 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


MMISF Act, 2005 . 


Notification - 3 


No. 58 -UWID - TB - 1 -Noti -3-2019. 


Whereas , it has been decided to delineate the area of Operation of Water User s Association (WUA s) 
on hydraulic basis and as per administrative convenience under Sections 5 , 6 , 7 and rule 3 of the 
MMISF Act, 2005. I, P. P. Potphode , the Executive Engineer Upper Wardha Irrigation Division , 
Amravati. hereby delineate area of operation of following WUA s and direct that the certified copy of the 
updated map and list of land holders and / or Occupiers of said WUA s shall be display on the notice board 
of the offices concerned Gram Panchayat, Tahsil Office , Irrigation Section , Sub -Division and Division 
and at other prominent public places. 


Now , therefore , I, P. P. Potphode, the Executive Engineer , Upper Wardha Irrigation Division , Amravati 
also hereby , declare that no water should be supplied by Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply water through water user association shall be binding on 
all the holder and occupiers of land under Management of Irrigation System by Farmers . 

Any person affected by this notification or part thereof, may within thirty days from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , file an appeal before Superintending Engineer , 
Upper Wardha Irrigation Circle , Amravati. 


SCHEDULE 


Name of Project : Upper Wardha Project Ta . Morshi, Distt. Amravati 


Name of WUAS : Indrapuri Pani Wapar Sanstha, Satargaon Ta . Tiwasa , Distt. Amravati 
Minor / Sub -minor Offtake Number 

Survey No. 

Area 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

(4 ) 

H. A. 

Karajgaon 
Fattepur Minor L - 1 

54 

3 00 
20 

0 20 
31 

0 90 
22 

2 00 
28 

360 


Total 


9 70 


L - 2 


33 
48 


0 90 
305 


Total .. 


3 95 


R - 1 


33 


31 
29 
46 


3 10 
0 80 
1 97 
1 40 


Total .. 


7 27 


31.-55-8 (3928 ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , शके 


१ ९ ४० 


SCHEDULE - Contd. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 
H. A. 


Tail 


31 
35 


100 
200 


Total .. 


300 


Sultanpur 


R - 1 


Katsur 
Minor No. 1 


6 
7 
27 
22 


1062 
265 
100 
132 


Total .. 


1559 


R -2A 


7 
8 


472 
469 
500 


3 


Total ... 


1441 


R - 3 


9 
2 
11 
10 
20 
21 


509 
326 
155 
195 
032 
160 


Total .. 


1377 


R - 5 


9 
11 
20 


160 
078 
413 


Total.. 


651 


Katsur 


R - 6 


10 
12 
14 
15 


335 
450 
259 
259 


Total .. 


1393 


R - 7 


30 
31 
32 
29 
16 
15 


200 
120 
190 
600 
550 
062 


Total ... 


1722 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , शके १९ ४० 


94 


SCHEDULE — Contd . 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 
H. A. 


R - 8 


28 
31 
32 
26 


5 20 
5 15 
5 60 
1 20 


Total .. 


17 15 


Sultanpur 


L - 1 


19 
24 


268 
072 


Fattepur 


23 


3 93 
062 


24 


Katsur 


10 
12 
13 
24 
15 
23 


2 19 
4 02 
2 73 
2 08 
1 00 
083 


Total .. 


20 90 


L - 2 


15 
18 
17 


4 33 
5 50 
2 50 


Total.. 


12 33 


Tail - 1 


19 
20 
22 
27 


8 82 
200 
7 58 
147 


Total.. 


19 87 


Tail - 2 


17 
28 


4 76 
6 12 


Total .. 


10 88 


Sultanpur 


R - 1 


21 


10 15 


Katsur 
Sub -minor No. 1 


Total .. 


10 15 


Katsur 


R - 2 


9 
8 
7 


1 22 
8 44 
3 21 


Total ... 


12 87 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , शके 


१ ९ ४० 


SCHEDULE - Contd . 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 
H. A. 


R - 3 


5 
6 
7 


791 
301 
1 20 


Total .. 


15 12 


Sultanpur 


L - 1 


11 
20 
9 
5 


5 89 
200 
2 33 
440 


Total .. 


14 62 


Katsur 


Tail 


2 
3 
4 


1 30 
341 
7 10 


Total.. 


11 81 


Sultanpur 


R - 1 


Katsur 
Sub -minor No. 2 


18 
19 


048 
361 


Fattepur 


23 
24 


371 
4 26 


Total.. 


12 06 


Sultanpur 


L - 1 


13 
16 
17 
18 


0 18 
048 
1 89 
4 15 


Total .. 


6 70 


Fattepur 


L - 2 


24 
25 
26 


263 
767 
7 16 


Total... 


17 46 


L - 3 


21 


9 33 
0 66 


23 


Total .. 


999 


Tail 


19 
22 
15 


5 54 
10 19 
180 


Total 


17 53 


Sultanpur 


L - 1 


Katsur 
Sub -minor No. 2 


13 
14 


140 
3 80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१९ / माघ ४-१० , शके १ ९ ४० 


१७ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 
H. A. 


15 
16 


1 90 
6 16 


Total .. 


13 26 


Javara 


L - 2 


29 
28 
30 
27 
31 


360 

4 98 
11 50 

0 80 
490 


Total .. 


25 78 


Fattepur 


R - 1 


26 
27 
28 
16 
17 


4 60 
2 73 
6 08 
2 38 
8 50 


Total .. 


24 29 


Javara 


Tail 


27 
28 
29 


2 70 
200 
1 00 


Total .. 


5 70 


Vani 


Katsur Minor No. 2 


R - 1 


48 
49 


8 00 
1 75 


Satargaon 


54 
55 
56 


1 30 
1 60 
2 00 


Total .. 


14 65 


Vani 


L - 1 


50 
51 
53 


200 
4 28 
2 10 


Total .. 


8 38 


R - 2 


51 
52 


360 
2 10 


Total 


5 70 


Tail 


54 
55 


2 30 
5 65 


Total .. 


795 


31.- 55-4 (2878 ). 


9C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २४-३० , २०१९ / माघ ४-१० , शके 


१ ९ ४० 


OFFTAKEWISE ABSTRACT 
Jay Indrapuri Pani Wapar Sahakari Sanstha , Satargaon , Ta . Tiwasa , Amravati 


Sr. No. 


Chainage (m ) 


Area 


Minor / 
Sub -minor 

( 2 ) 


Offtake 
Number 

( 3 ) 


No. of 
User 

(5 ) 


( 1 ) 


(4 ) 


(6 ) 
H.A. 


1 Fattepur Minor 


L - 1 


210 


7 


9 70 


L - 2 


510 


3 


3 95 


R - 1 


510 


7 


7 27 


Tail 


1200 


2 


3 00 


Total.. 


19 


23 59 


- 


2 Katsur Minor No. 1 


R - 1 


240 


15 


15 59 


R - 2 A 


570 


13 


14 41 


R - 3 


810 


20 


13 79 


R - 5 


1140 


5 


6 51 


R - 6 


1770 


9 


13 03 


R - 7 


2430 


12 


17 22 


R - 8 


2560 


21 


17 15 


L - 1 


1350 


16 


20 90 


L - 2 


2560 


11 


12 33 


Tail - 1 


2850 


16 


1987 


Tail - 2 


2850 


9 


10 88 


Total .. 


147 


161 68 


3 


Katsur Sub -minor 


R - 1 


390 


9 


10 55 


No. 1 


R - 2 


420 


11 


12 87 


R - 3 


750 


14 


15 12 


L - 1 


420 


23 


14 62 


Tail 


755 


15 


1181 


Total.. 


72 


64 57 


4 . 


Katsur Sub -minor 


R - 1 


120 


11 


1206 


No. 2 


L - 1 


100 


9 


670 


L - 2 


420 


24 


14 76 


L - 3 


750 


10 


998 


Tail 


930 


20 


17 53 


Total .. 


74 


63 74 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २४-३० , २०१ ९ /माघ ४-१० , शके १९ ४० 


१ ९ 


OFFTAKEWISE ABSTRACT — Contd . 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 
H. A. 


5 


Katsur Sub -minor 


L - 1 


150 


14 


13 26 


No. 2 


L - 2 


585 


29 


25 78 


R - 1 


470 


20 


24 29 


Tail 


895 


7 


5 70 


Total.. 


70 


69 03 


6 


Katsur Minor No. 2 


R - 1 


450 


15 


14 65 


L - 1 


450 


7 


8 38 


R - 2 


640 


4 


5 70 


Tail 


1050 


6 


8 95 


- 


Total ... 


32 


37 68 


CANALWISE ABSTRACT 


Sr. No. 


Name of Canal 


No. of User 


Area 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


H. A. 


1 


Fattepur Minor 


19 


2392 


2 


Katsur Minor 1 


147 


161 68 


3 


Katsur Sub -minor 


72 


64 57 


4 


Katsur Sub -minor 


74 


63 74 


5 


Katsur Sub -minor 


70 


69 03 


6 


Katsur Minor 


32 


37 68 


Total Area of W.U.A ... 


414 


420 62 


Amravati : 
Dated the 4th January 2019 . 


P. P. POTPHODE , 

Executive Engineer , 
Upper Wardha Irrigation Division , 

Amravati . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


